अँड. अजय मिसर यांना व्यावसायिक फी प्रदान 
करण्याबाबत.... 

गु.प्र.शा.गु.र.क्र.६३/२०२१ (एम.एच.बी.कॉलनी 
पोलीस ठाणे गु.र.क्र.५९९/२०२१) अन्वये दाखल 
गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्याय प्रकरणी मा. सत्र 
न्यायालय, मुंबई या न्यायालयातील न्यायालयीन 
कामकाजाकरीता. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :-एसपीपी-०९२१/प्र.क्र.२१५/पोल-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
२ रा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २१ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ:- शासन अधिसूचना, विधि व न्याय विभाग क्र.एसपीपी-२०२१/यू.ओ.आर.६९/डी-१४, 
दि.१०.१२.२०२१. 


शासन निर्णय :- 

गु.प्र.शा.गु.र.क्र.६३/२०२१ (एम.एच.बी.कॉलनी पोलीस ठाणे गु.र.क्र.५९९/२०२१) 
अन्वये दाखल गुन्हयातून उद्भवलेल्या न्याय प्रकरणी मा. सत्र न्यायालय, मुंबई या 
न्यायालयातील न्यायालयीन कामकाज शासनाच्या वतीने पाहण्यासाठी विशोष सरकारी 
अभियोक्ता म्हणून संदर्भान्वये नियुक्त ais. अजय मिसर यांना खालील प्रमाणे फी अदा 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
मा. सत्र न्यायालय, मुंबई 
अ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी-रु. ६५,०००/-(रुपये पासष्ट हजार फक्त) 
ब) विचारविनिमय फी (प्रति तास) - रु.१०,०००/- (रुपये दहा हजार फक्त)(कमाल मर्यादा 

५०,०००/- रु. प्रतिदिन) 


सदर फी व्यतिरिक्त अन्य कोणतेही लाभ अँड. अजय मिसर यांना अनुज्ञेय होणार नाहीत. 
तसेच त्यांना कोणत्याही अपरिणामकारक सुनावणीकरीता फीचे प्रदान करण्यात येणार नाही. 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उपायुक्‍त 
दर्जाहून कमी नाही, अशा अधिकाऱ्याकडून तसेच संबंधित मा. न्यायालयाच्या प्रबंधकाकडून 
तपासून, प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्‍त प्रदान होणार नाही, 
याची दक्षता संबंधित पोलीस उपायुक्‍्त/ पोळीस अधिक्षक यांनी घ्यावी. 

३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०८, राज्य 
मुख्याळय TATE (०२) (०१) हहर VA आस्थापना - (२०५५ ००९७) - २८-व्यावसायिक सेवा” 
या लेखाशीर्षाखालील त्या-त्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या उपलब्धतेच्या अधीन 
आणि मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-०९२१/प्र.क्र.२१५/पोल-१० 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्रमांक ४७७/२०२१/व्यय-७, 
दि.१२.०७.२०२१ अन्वये प्राप्त शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


uy, सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥8॥0/959॥॥9.9०0९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. 
२०२२०१२११२०८४८५०२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pree Digitally signed by Tushar Dilip Rathod 
D ) DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
T Uu S h a r | | | postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e7e9706be693397ead 1 1bd0e0b8fbaec45488529¢8b57466dbf3e 
70095 , 
pseudonym=E5959DAF 1 A16023D678D1801FC61 1F35E4BD6SFF, 
serialNumber=B88BABB31CB2C1163B5A1E41E86D809272FEA9148147346 
a h O 00D0B42642848C06F, cn=Tushar Dilip Rathod 


Date: 2022.01.21 16:46:19 +05'30' 


(तुषार दि. राठोड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) पोलीस सह आयुक्त (गुन्हे), बृहन्मुंबई. 
) वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, एम.एच.बि.सी पो.स्टे., जि. मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), मुंबई-१, महाराष्ट्र राज्य. 
) 
) 
) 


५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

अँड. अजय सुहास मिसर,ऑफिस क्र. ९, ता मजला, राजमहाल बिल्डिंग, हॉटेअ 
अँबॅसेडर जवळ, विर नरिमन रोड, चर्चगेट- ४०००२०. 

८) कार्यासन अधिकारी (का-१४), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) कार्यासन अधिकारी (व्यय-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo) निवडनस्ती (पोलळ-१०) 


9 


पृष्ठ २ पैकी २ 


